बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा व मलकापूर 
तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण 
मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.६७/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-०४ ऑक्टोबर, २०२२ 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचे पत्र 
जा.क्र./का-२(२)/रस्ते दर्जोन्नती-बुलडाणा/२०२२/१८२१, दि.२७/०४/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा व मलकापूर तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण 
मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला 
आहे. तसेच जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली 
आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, बुलडाणा यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांचा ठराव विचारात घेऊन बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा व मलकापूर 
तालुक्‍यातील खालील रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 

(कि.मी.) 

7 राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ५३ ते| इतर जिल्हा | (०/००ते 90/00) | १०.०० | प्रमुख जिल्हा 
नायगांव तिकोडी पोटळी ते | मार्ग-४४ ।१०.००कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१०८ 
राज्यमार्ग क्र. २७२ ला जोडणारा 
रस्ता. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.६७/नियोजन-२ 


२. | खुमगांव बुर्टी केदार दहिवडी इतर जिल्हा | (०/००ते १२/५००) | १२.५००० | प्रमुख जिल्हा 
कोलासर शेलगांव मुकुंद ते मार्ग-४२ | १२.५००कि.मी. । कि.मी. । मार्ग-१०९ 
राज्यमार्ग क्र २७२ ला जोडणारा 
रस्ता. 

३. ।जवळा बाजार पोटा खंडाळा | इतर जिल्हा | (०/००ते 90/00) | १०.०० | प्रमुख जिल्हा 
रस्ता. मार्ग- ४६ ।१०.०० कि.मी कि.मी. | मार्ग-११० 

४. । खामखेड पिपळखुटा महादेव | इतर जिल्हा | (०/००ते ८/३००) | १०.३०० | प्रमुख जिल्हा 
जांबुळधाबा आळंद वडजी रस्ता. मार्ग-२७ ।८.३०० कि.मी कि.मी. | मार्ग-१११ 

ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते 2/00) 
१८ २.०० कि.मी 
५. | कुंड खु. कुंड बु. राष्ट्रीय महामार्ग | इतर जिल्हा | (०/०० ते ९/००) | १०.०० । प्रमुख जिल्हा 
क्र. ७५३ ए घिर्णी माकनेर रस्ता. | मार्ग-३२ ।९.००कि.मी कि.मी. | मार्ग-११२ 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते 9/00) 
१० १.०० कि.मी 
एकूण ५२.८०० 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील बुलडाणा जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 
मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५२.८०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२३७६.८९० + 
५२.८००) म्हणजेच २४२९.६९० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ४९.८०० 
कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी ( १३६१.३९०-४९.८००) म्हणजेच १३११.५९० कि.मी. इतकी 
होईल. तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(२८४६.६६०-३.००) म्हणजेच २८४३.६६० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२१००४१६४२३२००१८ असा आहे. 


हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती. 


GANPAT SANDIPAN : 


KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा) 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.६७/नियोजन-२ 


३) जिल्हाधिकारी, अमरावती. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अकोला. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, खामगांव. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

१०) निवडनस्ती. 


nN SG © 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


